जी.डी.सी. अण्ड ए. परीक्षेसाठी मंजूर केलेल्या 
दोन अस्थायी पदांना साठी दि.०१/०३/२०१९ ते 
३०/०९/२०१९ पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१९/ प्र.क्र.9७३/५ स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ मार्च , २०१९ 
वाचा :- १ शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. राजस-१००८/ प्र.क्र.५३३८/ ५-स, दि. ५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग,क्र. राजस-२०१८/प्र.क्र.८९/५-स,दि.१९/०९/२०१८ 
३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक,पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/कक्ष-४/जीडीसीओ/ अस्थायी पदे/ 
मुदतवाढ/१४९/२०१८, दि.४/०२/२०१९ 
४) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.२१/०२/२०१९ 


शासन निर्णय :- 

जी.डी.सी. अँण्ड ए. परीक्षेसाठी मंजूर केलेल्या २ अस्थायी पदांना दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यन्त पुढे चालू 
ठेवण्यास संदर्भाधीन .2 येथील शासन निर्णय दि.१९/०९/२०१९ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
प्रशासकीय कारणास्तव सदरची अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०१-२०२० साठी 
मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, शासन निर्णय दि.५/५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतिबंधात उक्त 
पदांचा समावेहा आहे, या अटीच्या अधीन राहून खालीलप्रमाणे २ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते 
३०/०९/२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


पदाचे नाव पदाची संख्या 
२. सदरहू पदावर होणारा खर्चे "मागणी क्र.व्ही-२, २४२५-सहकार, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१) (०१) 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था (द. २४२५००११)" या लेखाश्रिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२०२० च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२१/०२/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०१९०३१५११५४५२०४०२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Manjiri ee eras 
Ganeshbhushan Joshi यया वीक कान 
(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
DN: c=IN, 0=Government Of Maharashtra, ou=Co-Operation Marketing And 


प्रति, 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) 

५. कार्यासन अधिकारी, १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
६. निवडनस्ती. 


oc “७ A -0 


